नागपूर सुधार प्रन्यास अधिनियम,१९३६ मधील 
तरतुदीनुसार नागपूर सुधार प्रन्यास विश्वस्त 
मंडळावर नामनिर्देशनाने विश्वस्त (अशासकीय) 
म्हणून नियुक्‍ती करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- नासुप्र-२०२०/ प्र.क्र.०९/नवि-२६ 

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

दिनांक : ०९ ऑगस्ट, २०२१ 
प्रस्तावना: 

नागपूर सुधार प्रन्यास अधिनियम, १९३६ च्या कलम ४(१(६) मधील तरतुदीनुसार, नागपूर सुधार 

प्रन्यासच्या विश्वस्त मंडळावर, ०४ विश्वस्तापैकी ०२ विश्वस्त शासकीय सेवकातून भरणे अनुज्ञेय आहे, उर्वरित दोन 
जागेवर कलम ४ (9) (ई) नुसार अशासकीय सदस्याची विश्वस्त म्हणून नियुक्‍ती करण्याचे अधिकार शासनास 
आहेत. तद्नुसार शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे. 


शासन निर्णय :- 
नागपूर सुधार प्रन्यासच्या विश्वस्त मंडळावर श्री. संदिप वसंतराव इटकेलवार, नागपूर यांची शासनाच्या 
पुढील आदेशापर्यंतच्या कालावधीकरिता विश्वस्त (अशासकीय) म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७४/५/.॥8॥8॥/959॥॥9.9०५९.॥॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२१०८०९१५१७५९४९२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षंकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Satish Janardan : 
Moghe 


(सतीठा मोघे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


q 
२२ र? 


) श्री.संदिप इटकेलवार, जुनी मंगळवारी, गाणली वाडा, जैसाववाडी, टेलिफोन एक्सचेंज चौक, 
सी.ए.रोड, नागपूर-४४०००८. 

मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

विभागीय आयुकत, नागपूर विभाग, नागपूर 

सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर 

जिल्हाधिकारी नागपूर, नागपूर 

आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर 

महानगर आयुक्‍त, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नागपूर 
मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई 
मा.सभापती,/उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई 
qo) मा.मंत्री (नगरविकास) महोदय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

११) मा.राज्यमंत्री (नगरविकास) महोदय, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१२) निवड नस्ती, कार्यासन नवि-२६, नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


oP C= पका तटी दाट 


vo 


